सन २०२२-२३ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण.(वेतन) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, दि.२५.०८.२०२२, 
दि.६.०९.२०२२, दि.२२.९.२०२२, दि.३०.९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, दि.१९.१०.२०२२ व 
दि.२५.११.२०२२. 

प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य खर्चातर्गत योजनांकरीता प्रथम नऊमाहीकरीता 
आवर्यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतील निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यास अनुसरून 
संदर्भाधीन .2 येथील शासन निर्णयान्वये सद्य:स्थितीत वित्त विभागामार्फत उपलब्ध झाल्यानुसार 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन या बाबींकरीता 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७५% निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता वित्त विभागाने वेतन या बाबीसाठी अतिरीक्त १० % निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. सदर वाढीव निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या वेतन या बाबीसाठी १० % इतका निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत 
व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


a. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२१२२०१६५६३०५६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KIRAN KISANRAO 


PAWAR 


(किरण कि. पवार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, Fars, Fay 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. २२ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ २०२२-२३ सदर शा.नि.न्वये । नियंत्रक अधिकारी 
क्र. उद्दीष्ट साठीची वितरीत करण्यात 
क्रमांक | अर्थसंकल्पिय | येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

| १ | २ ३ | ४ षु & 

मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 

१ | 00) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६९००० ६९००.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) आदिवासी विकास, 
(२२२५१०२५) नाशिक 

२ | (००) (02) प्रादेशिक कार्यालये- ०१-वेतन १२०७५२ १२०७५.२० आयुक्त, 
जनजाती विकास आयुक्त.(अनिवार्य आदिवासी विकास, 
खर्च) (२२२५ १०३४) नाशिक 

3 | (00) (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य | ०१-वेतन ४९३८७२ ४९३८७.२० आयुक्त, 
खर्च) (२२२५१०४३) आदिवासी विकास, 

नाशिक 

8 | (00) (0४ एकात्मिकृत क्षेत्र विकास | ०१-वेतन ८७६७ ८७६.७० आयुक्त, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खची आदिवासी, 
(२२२५१०५२) संशोधन व प्रशिक्षण 

संस्था, पुणे. 

५ | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व ०१-वेतन ४९२११ ४९२१.१० आयुक्त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) आदिवासी, 
(२२२५ १३०१) संशोधन व प्रशिक्षण 

संस्था, पुणे. 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ७४१६०२ ७४१६०.२० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
६ | (००) (09) आदिवासी विकास विभाग | ०१-वेतन १४९८७५ १४९८७.५० उप सचिव, 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१ ०२११) आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १४९८७५ १४९८७.५० 
एकूण अनिवार्य खर्च ८९१४७७ ८९१४७.७० 
KIRAN Sg rman 
KISANRAO >... 
PAWAR Sa ts ण पटल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


